RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन 

राजपत्र 
असाधारण 


भाग दोन 


वर्ष ५, अंक २५ ] 


गुरुवार , जून २७, २०१ ९ / आषाढ ६, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ४१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक 


पोट -निवडणूक - जून , २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/निवडणूक / ६८ / २०१ ९. - नाशिक महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १०- ड या जागेवर एकच उमेदवार निवडून द्यावयाचा 
असून सदर जागेसाठी पोट-निवडणूक घेणेकामी राज्य निवडणूक आयोगाचे जा.क्र.रानिआ / मनपा-२०१९ / प्र.क्र . ३ / का . ५, दिनांक २४ मे २०१९ 
पत्रान्वयेनिवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्यात आलेला होता . त्यानुसार दिनांक ३० मे २०१९ ते दिनांक ६ जून २०१९ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपावेतो 
नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी देण्यात आलेला होता. त्यानुसार सदर कालावधीत दोन नामनिर्देशनपत्र दाखल झालेली प्राप्त झालेली होती . 
सदरचे नामनिर्देशनपत्राची छाननी दिनांक ७ जून २०१९ करण्यात आली असून त्यामध्ये दोन्ही अर्ज वैध ठरविण्यात आले आहेत . मात्र छाननी पूर्ण 
झाल्यानंतर त्यापैकी एक उमेदवाराने त्यांची उमेदवारी मागे घेण्याबाबत अर्ज दाखल करून उमेदवारी मागे घेतली आहे. त्यामुळे वैधरीत्या 
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची संख्या ही एकमेव राहिल्याने मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ मनपा-२००४ / प्र.क्र . 
३७ / का -५ , दिनांक २३ डिसेंबर, २००४ अन्वये प्रस्ताव पाठवून मान्यता घेणे आवश्यक होते . त्यानुसार इकडील कार्यालयाचे पत्र जा . क ./ 
निवडणूक / वशि / ६४ / २०१९ , दिनांक ७ जून २०१९ अन्वये एकमेव वैधरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवार शिल्लक असल्याने, सदर 
उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यास मान्यता मिळणेबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील 
पत्र जावक क्रमांक रानिआ / मनपा-२०१९ / प्र.क्र . ३ / का .५, दिनांक १२ जून २०१ ९ अन्वये मान्यता देणेत आली आहे . 

त्यानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे अनुसूची “ ड ”, प्रकरण -१ , निवडणूक नियमातील नियम ३९ (२) व मा . राज्य निवडणूक 
आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडील जा.क्र . रानिआ / मनपा-२०१९ / प्र.क्र . ३/ का .५, दिनांक २४ मे २०१ ९ नुसार खालीलप्रमाणे निवडून आलेल्या 
महानगरपालिका सदस्याचे नाव, राहण्याचेठिकाण ( पत्ता ) व पक्ष याबाबतची माहिती मी , राधकृष्ण गमे , आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, 
नाशिक या अधिसूचनेद्वारे प्रसिध्द करीत आहे : 

निर्वाचित सदस्याचे 
क्रमांक क्रमांक 


. 


प्रभाग 


जागा 


पत्ता 


पक्ष 


नाव 


१० 


१० - ड 


श्रीमती इंदूबाई सुदाम नागरे 


भारतीय जनता पार्टी 


पिंपळगाव बहुला, मारोती मंदीरासमोर , 

सातपूर 


ठिकाण : नाशिक , 
दिनांक : २७ जून २०१ ९. 
भाग दोन - ४१-१ 


रा.वि. गमे , 

आयुक्त . 
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक . 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


